कै. वसंतराव नाईक शोती स्वावलंबन 
मिशनचे अध्यक्ष मा. श्री. किशोर 
तिवारी यांची नियुक्‍ती रद्द करणेबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. एससीवाय-२०२२/प्र.क्र.४९/म-७, 
मदाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:- १९ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग क्र. एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१२०/शिकाना (म-७), 
दिनांक १६.१२.२००५ 
२) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.२४४/म-७, 
दिनांक २४.०८.२०१५ 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णय दिनांक Ww ऑगस्ट, २०१५ अन्वये कै. वसंतराव नाईक शोती 
स्वावलंबन FATS अध्यक्षपदी करण्यात आलेली मा. श्री. किशोर तिवारी (अशासकीय) यांची नियुक्‍ती सदर शासन 
निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत कै. वसंतराव 
नाईक शोती स्वावलंबन Parra अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येत आहे. 
२. विभागीय आयुक्त, अमरावती हे शासकीय अधिकारी असून त्यांना नियमाप्रमाणे वेतन व भत्ते देय 
असल्यामूळे, त्यांना मानधन, भत्ते इत्यादी वेगळ्याने लागू असणार नाहीत. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१९१६३७०२५११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
हे आदेश झासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू होतील. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Audumbar 
Dharurkar 
Date: 2022.09.19 18:07:12 +05'30' 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. श्री. किशोर तिवारी (विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचेमार्फत) 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई-३२. 

५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

६. सर्व विभागीय आयुक्त. 

७. महालेखापाल- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

८. निवड नस्ती (कार्यासन म-७. 


